मागणी क्र. डी-५ मुख्यलेखाशिर्ष २४०४ 

“दूध-अनुदानाकरीता” सन २०१९-२०२० 
मधील सुधारित अंदाजामध्ये मंजूर निधी 
वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पूरक २०१९/प्र.क्र.१०२/पदुम-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १७ मार्च, २०२० 


वाचा :- 

१) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. लवेसु १८/प्र.क्र.८/पदुम-८ 
दि.२०/०७/२०१८,दि.३१/०७/२०१८ व दि.२१/०८/२०१८ 

२) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.लवेसु १८/प्र.क्र.८/पदुम-८ 
दि.१७/११/२०१८ व दि.०८/०३/२०१९ 

३) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएलके-२०१९/प्र.क्र.२४/पदुम-८ 
दि.०६/०१/२०२० 

४) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.पूरक २०१९/प्र.क्र.१०२/पदुम-८ 
दि.१३/०२/२०२० 

५) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र. ९२/अर्थ-३, दि.१३/०३/२०२० 

६) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. लेखानु-२०१९/प्र.क्र.३१/पदुम-१६ 
दि.१६/०३/२०२० 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये शासनाने गाय दूधाच्या रुपांतरणासाठी मंजूर केलेल्या 
रु.५/- व रु. ३/- प्रतिलिटर अनुदानासाठी एकूण रु.१२८५०.४४ लक्ष निधी वितरीत करण्यास मान्यता 
दिली आहे. यासंदर्भात सन २०२० च्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात सन २०१९-२०२० च्या सुधारित 
अंदाजानुसार यासाठी रु.५०.०० कोटी इतका निधी उपलब्ध झाला असून सदर निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
शासन या निर्णयान्वये संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सन २०१९-२०२० 


मध्ये सुधारित अंदाजानुसार उपलब्ध झालेला निधी खालील प्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक २०१९/प्र.क्र.१०२/पदुम-८ 


अ. लेखाशिर्ष मंजूर पूरक मागणी | याआधी वितरित | शिल्लक/वितरित 
क्र. करण्यात आलेला | करण्यात आलेला 

निधी निधी 
| मागणी क्र. डी-५ : 40,00,00,000/- - 40,00,00,000/- 


२४०४ दुग्धव्यवसाय विकास, 
०० 


१०२, दुग्धव्यवसाय प्रकल्प 


(०५) दूध व दूध भूकटी करिता अनुदान 
(०५)(०१)-अतिरिक्त दूधाचे रुपांतर व 


निर्यात करिता अनुदान 
३३-अर्थसहाय्य 
(२४०४ ४१११) 


2. 


या प्रकरणी शासनाने यापूर्वी संदर्भ क्र. 3 येथील शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त दुग्धव्यवसाय, 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व उप आयुक्त (प्रक्रिया व वितरण), दुग्धव्यवसाय विभाग 
वरळी, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित केल्यानुसार त्यांनी सदर रकमेचा 


विनियोग करावा. तसेच सदर निधी प्राप्त दाव्यांवर समप्रमाणात वितरीत करण्यात येईल, याबाबतची 
खातरजमा करण्यात यावी व तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


३. 


सदर ane निर्णय वित्त विभागाच्या अनौसं क्र.११६/२०२०/व्यय-२, दि.११/०३/२०२० अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०० ३१८१११८२५०७०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


Rajesh 
Shaligram Govil 
( 


Digitally signed by Rajesh Shaligram Govil 
DN: c=IN, o=Governmen 't Of Maharashtra, ou=Agriculture and 
ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c549410b225 1df8c92783a2da1 7afcacbe7f8feza4fd8sfl 
56fea84433871f11, 

serialNumber=3cec7a5cf8d124a0d8e1 Sbfc85a782c01ef27eaee8 
bedabaddce3416562097ac, cn=Rajesh Shaligram Govil 

Date: 2020.03.18 11:22:22 +05'30' 


राजेश MAS ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक २०१९/प्र.क्र.१०२/पदुम-८ 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (पश्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय्य सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

मा. प्रधान सचिव स्वीय्य सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई 

उपसचिव (दुग्धव्यवसाय), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र % (लेखा अनुज्ञयता व लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर 
)अधिदान व लेखाधिकारी, बांद्रा, मुंबई 
) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी 

१३) सर्व जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी 

१४)सर्व शासकीय दूध योजना 
) 
) 
) 
) 


Go 
११ 


१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६) वित्त विभाग (व्यय-२, अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई 

१७) कक्ष अधिकारी (पदुम-१६), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८)निवड नस्ती, पदुम-८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


